प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


सर्ब पोलीस आयुक्‍त, 


सर्व जिल्हा दंडाधिकारी - 
, क्रमांक-नीसीआर ५३/२०००/११२/बिशा-५ गृह विभाग(विशेष),मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक १२ डिसेंबर, २००० 


विषय:- कॅबल टेलिव्हीजन नेटवर्क (विनियमन) 
अधिनियम १९९५ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना क्र. बीसीआर ४५९४/१६८/विशा-५ 
दिनांक १६ ऑगस्ट, १९९६, दि. २९ ऑगस्ट १९९६, 
दि. ८ जून १९९९, दि. १४ जुलै, २०००. 


वरील विषयाच्या संदर्भाधिन अधिसूचनेव्दारे केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 

५ च्या कलम ११, कलम १८ ब कलम १९ अन्वये प्रदानकरण्यात आलेल्या अधिकाराचा बापर 

करुन महाराष्ट्र शासनाने सर्व जिल्हादंडाधिकारी, अतिरिक्‍त जिल्हा दंडाधिकारी उप बिभागीय 

दंडाधिकारो, पोलीस आयुक्‍त, सह पोलीस आयुक्‍त, अतिरिक्‍त पोलीस आयुक्‍त, पोलीस उप आयुक्‍त, 

आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त यांना geet कलमाच्या प्रयोजनासाठी त्याच्या संबंधित अधिकारात 
प्राधिकृत अधिकारी म्हणून प्राधिवृत करण्यात आलेले आहे. 


- २. आता केंद्रशासनाने दि. १ सप्टेंबर २०००, दि. ८ सप्टेंबर, २००० व दि. १३ सप्टेंबर ooo च्या 
| अधिसूचनेन्बये वरील कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. ( प्रत सोबत जोडली आहे.) 
र्‍या सुधारणा नुसार - 
अ) ज्या चित्रपटाचे स्वामित्यहक्‍्क ( copy right) निर्मात्यानी कैबल इरचित्रबाणीबरुन 
प्रक्षेपित अथबा पुन:प्रक्षेपित करता येणार नाहीत असे चित्रपट यापुढे केबल दूरचित्रवाणीवरुन 
प्रक्षेपित अथबा पुन:प्रक्षेपित करता येणार नाहीत आणि अशा प्रकारचे चित्रपट प्रक्षेपित 
केले गेल्यास wax केबल ऑपरेटर विरुध्द cada कारबाई करण्यात यावी. 
: - _. ख) केबल चालक तंबाखू, मद्य, लहान मुलाचे खाण्याचे पदार्थ यांच्या जाहीराती केबलबर 
दाखविणार नाहीत यावर लक्ष ठेवण्यात यावे. 
- क) केबल चालक अश्लील चित्रपट तसेच दूरचित्रबाणीबर दाखविण्यात येणारे अश्लील 


CMoma\work\ber 53-2000-1) 2-0-3 


- 2 - 


स्वरुपाचे चित्रपट Sree प्रसारित करणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


। बर उल्लेखिलेल्या बानी व्युप्रिरिक्‍त कायद्यामध्ये ज्या सुधारणा केलेल्या आहेत त्याचे योग्य 
पालन होते की नाही याबाबत ठोस उप्नाययोजना करण्यात यावी 


) lan 


(वि. तु. प्रभू ) 


(र, 
ei SyfaRaw «he 
त. कक re tone 


me ig 


